RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक १६( २) ट 


मंगळवार , मार्च २१, २०१७/ फाल्गुन ३० , शके १९३८ 


झपृष्ठे ६, किंमत : रुपयें ११. ०० 


असाधारण क्रमांक २२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हादंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


यकार 


शासन निर्णय 


क्रमांक गृहशाखा/ एमएजी-३ /विकाअ /नियुक्ती /१७. - दिनांक १८ मार्च, २०१७ जिल्हादंडाधिकारी, रायगड, जि . रायगड या शासन निर्णयाद्वारे 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात येत 
असलेल्या स्पेशल लिव्ह म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे अथवा पुढील 
आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही 
कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

(१) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांना सोपविण्यात आलेल्या कामाबाबत कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत . 

(२ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
साक्षांकन करु नये. तसेच साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करणे बंधनकारक राहील . 

(३ ) मूळ कागदपत्रापेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना साक्षांकन करता येणार 
नाही. जर वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरीता 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहिल तसेच अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यांत येऊन पुनर्नियुक्तीस अपात्र राहील . 

( ४ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या घरावर/ दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तथापि , विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच 
त्यांनी सदर फलक काढणे बंधनकारक आहे. 
___ (५) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी ओळख परेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहता 
येणार नाही . 

( ६) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. 


भाग एक - ( को .वि .पु.) २२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २१, २०१७ / फाल्गुन ३०, शके १९३८ 

( ७) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांचा नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध 
फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

(८ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्ष कालावधीसाठी अस्तित्त्वात राहिल व त्यानंतर 
ती आपोआप संपुष्टात येईल. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद 
आढळल्यास त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादर ( Bankrupt ) जाहिर केले असल्यास त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा , 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


(१ ) 


१ श्री. चंद्रकांत बंडू गोंधळी 
२ श्री . गणेश शनिवार पाटील 
३ श्री . सतिश सावळाराम मालुसरे 

श्रीमती निकिता निलेश पाटील 
५ श्री . गणपत जानु वारगडा 
६ श्री . राज संजय पाटील 
७ श्री . अनिल काळुराम भोईर 
८ श्री . दिलीप सिताराम पाटील 
९ श्री . भरत दामु पाटील 
१० श्री. नारायण दामु भोपी 
११ श्री . शिवाजी तुकाराम पाटील 
१२ श्री . संदेश ज्ञानेश्वर पाटील 

___ श्री . संतोष जनार्दन पाटील 
१४ श्री . अशोक देहू भोईर 
१५ श्रीमती वैशाली नितीन खंडागळे 
१६ श्री . बबन नारायण पवार 
१७ श्री. विठ्ठल मारुती दुर्गे 

श्री . बाळकृष्ण गजानन पाटील 

श्री . भारत सुभाष भोपी 
२० श्रीमती विजया प्रकाश खैरे 
२१ श्री . निलेश अरुण भगत 
२२ श्री . चेतन भास्कर जाधव 
२३ श्री . कमलाकर त्रिंबक देशमुख 

श्रीमती निशा विक्रांत घरत 
२५ श्री . मंदार गोपीनाथ कोळी 
२६ श्री. हुसेन इस्माईल शेख 
२७ श्री . रमेश शंकर ठाकूर 
२८ श्री . रविंद्र तुकाराम नाईक 
२९ श्री . नामदेव बाळाराम नाईक 


( ३ ) 
मु . खैरणे, देविचापाडा, ता . पनवेल . 
मु . पालेबुद्रुक, पो. पडघे, ता . पनवेल . 
मु. लोणीवली, पो. चिखले, ता . पनवेल. 
मु . लोणीवली, पो . चिखले, ता . पनवेल . 
मु . ताडपट्टी, पो . वाजे, ता . पनवेल . 
मु . नेरे , ता . पनवेल . 
मु . पो . वाजे, ता . पनवेल . 
मु . बेलवली, पो . चिखले, ता . पनवेल . 
मु . बेलवली, पो. चिखले, ता . पनवेल . 
मु . वारदोली, पो. चिखले , ता . पनवेल. 
मु . भिंगार , पो . अजिवली, ता. पनवेल. 
मु . भिंगार , पो. अजिवली, ता . पनवेल . 
मु . पो. अजिवली, ता. पनवेल . 
मु . पो. पोयंजे, ता . पनवेल . 
मु . पो . पोयंजे , ता . पनवेल . 
मु . शेडुंग, पो . अजिवली, ता. पनवेल. 
मु . शेडुंग, पो . अजिवली, ता . पनवेल . 
मु . दुंदरे , पो . मोबे, ता . पनवेल . 
मु . रिटघर , ता . पनवेल . 
मु . पो. वावंजे, ता. पनवेल . 
मु . शेलघर, पो . गव्हाण , ता . पनवेल . 
ठाण नाका रोड, पनवेल . 
मु . पो . गव्हाण, ता . पनवेल . 
मु . कोपर , पो. गव्हाण , ता . पनवेल. 
मु . पो . गव्हाण , ता . पनवेल . 
मु . पो . गव्हाण, ता . पनवेल . 
मु . शिवाजीनगर , पो. गव्हाण . 
मु . बामणडोंगरी , पो . वहाळ , ता . पनवेल. 
मु . बामणडोंगरी, पो . वहाळ , ता . पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २१ , २०१७ / फाल्गुन ३०, शके १९३८ 


३ 


३० श्री . उपेश अंकुश ठाकूर 

श्री . ऋषिकेश विश्वनाथ म्हात्रे 
३२ श्री . शबनुर जब्बार शेख 
३३ श्री . संदिप सत्यवान आंग्रे 
३४ श्री . अनिल विष्णु कोळी 
३५ श्री . स्वप्नील अरुण ठाकूर 
३६ श्री . महेंद्र श्रीनिवास गोडबोले 

श्रीमती कुंदा सुभाष पाटील 
श्रीमती दयावती शशिकांत मुंडकर 

श्री. गणेश दत्तात्रेय सुरते 
४० श्री . विशाल राम पाटील 
४१ श्रीमती कल्पना यादव घरत 
४२ श्री . मयुरेश पंढरीनाथ नेतकर 
४३ श्रीमती विनया विठ्ठल मुंगाजी 
४४ श्री . महेंद्र मारुती पाटील 
४५ श्री. सचिन काशीनाथ कांबळे 
४६ श्रीमती सोनीका अतुल सरतापे 
४७ श्री . नितिन भरत भोईर 
४८ श्री . गणेश सदानंद घरत 
४९ श्रीमती विद्या विशाल म्हस्कर 
५० श्री . अस्लाम सत्तार नाईक 
५१ श्रीमती आदिती उपेंद्र मराठे 
५२ श्री . रुपेश नारायण आंबोलकर 
___ श्री . रोहित कमलाकर म्हात्रे 

श्री . सचिन रामदास गमरे 
श्री . बाळकृष्ण राजु पुजारी 
श्री. मोहन बाळकृष्ण देशमुख 

श्री . भरत चांगा पाटील 
___ श्री. नरेश आत्माराम पाटील 

श्री . जयंत वसंतजी सतरा 
६० श्री . राजेश रामबिलास गिल्डा 
६१ श्री . रोहीत राहूल आठवले 
६२ श्रीमती मुग्धा गुरुनाथ लोंढे 
६३ श्रीमती अंजली शरद इनामदार 
६४ श्री . उमेश सुरेश पोद्दार 
६५ श्री . विष्णू शंकर वारदे 


मु . बामणडोंगरी , पो . वहाळ , ता . पनवेल . 
मु . मोरावे, पो . वहाळ, ता . पनवेल . 
मु . प्रेस्टीद गार्डन , बंदर रोड, पनवेल . 
१०२ , तिरुपती सोसा., पनवेल . 
बी १/ २१३, अभिजित सोसा., उरण नाका , पनवेल . 
साई प्लाझा , सी - ४०१ , ४०३, एमटीएनएल जवळ पनवेल . 
मु . सोहम सोसा., महात्मा फुले रोड, जनकल्याण बँकेजवळ , पनवेल . 
मु . पाटणोली, पो. कुंडेवहाळ , ता . पनवेल . 
मु . चिंचपाडा, ता . पनवेल . 
मु . कोळखे, पो . ओएनजीसी, ता . पनवेल 
मु . गुलमोहर अपा ., उरणरोड, ता . पनवेल . 
मु . जावळे , पो . वहाळ , ता . पनवेल . 
सी - ३२, शासकीय निवासस्थान , जुना ठाणा नाका रोड , पनवेल . 
मुं . पोवळे, पो . पारगांव, ता. पनवेल . 
मु . पो . पारगांव, ता . पनवेल . 
मु . पो . पारगांव, ता . पनवेल . 
४०३, गंगाजमुना मोराज कॉलनी, तक्का , पनवेल . 

ओम रेसिडेन्सी , मिडलक्लास सोसा., पनवेल . 
मु . काळंद्रे, पो . ओएनजीसी, ता . पनवेल. 
मु . काळंद्रे, पो . ओएनजीसी, ता. पनवेल . 
मु . काळुद्रे, पो . ओएनजीसी, ता . पनवेल . 
ए १०१, श्री गणेश दर्शन सोसा ., नगरपालिकेजवळ , पनवेल. 
मु . ए/ ३/८ , किनारा सोसा., पनवेल . 
रूम नं . १, जेसल पार्क , जुना ठाणा नाका , साईनगर रोड, पनवेल . 
बी ३, एव्हरेस्ट सोसा., साईनगर , पनवेल . 
ए / १/ ६, किनारा सोसा., पनवेल . 
मु . देवळोली, पो . रसायनी, ता. पनवेल . 
मु . कुडावे, पो. पळस्पे, ता. पनवेल . 
मु . डी ३०४, मुनोत रेजन्सी, साईनगर रोड, पनवेल . 
मु . ई ९, सहयोगनगर , जोशी आळी, पनवेल . 
मु . प्लॉट नं . ७७/ ६, मिडलक्लास सोसायटी , पनवेल . 
मु . बेबिका सोसायटी , लाईन आळी, पनवेल . 
मु . श्रीकृष्ण बोडींग हाऊस , सोमण बिल्डिंग , पनवेल. 
मु . साहिल, १६ - बी, जुन्या पोस्टाजवळ, पनवेल . 
गोविंदा अनंत सोसा., मानकामेवाडा , जुन्या पोस्टाजवळ , पनवेल . 
मु . प्रभुआळी, पनवेल . 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - २२ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २१, २०१७ / फाल्गुन ३०, शके १९३८ 


६६ श्री . सुहास शंकर पाटील 
६७ श्री . प्रसाद अनंत कंधारे 
६८ श्री . जफर अमानुल्ला मोमिन 

श्री . सचिन उत्तमराव वाहुळकर 

श्री . गोपाळ श्रीनिवास कारटगी 
____ श्री . अमरिक सिंग संग्गु 
७२ श्री . संदिप अनंत पगडे 
७३ श्री . अजय अशोक तेजे 
७४ श्री . विजय दत्तात्रय गायकर 
७५ श्रीमती हिना अजय भक्ता 
७६ श्री . दुर्वांक मोहन कामरेकर 
७७ श्रीमती सुहासिनी दिनेश केकाणे 
७८ श्रीमती पुनम नंदू कल्याणकर 
७९ श्रीमती हर्षल मनोज सुचक 
८० श्री . संजय चंद्रकांत कदम 

श्री . मुनाफ सलाउद्दीन पटेल 
८२ श्रीमती सायली श्रीकांत ठाकुर 
८३ श्री. प्रशांत बाळकृष्ण झुंझारराव 
८४ श्री . चंद्रकांत काळुराम पाटील 

श्री . विजय शामराव कोळेकर 
श्री . वासुदेव मुरलीधर गुरव 
श्री . संतोष केशव धनावडे 
श्री. संजय किशोर कांबळे 
श्री . अंकुश जगन्नाथ खरमाटे 
श्री . गणेश पंढरीनाथ बेलकर 

श्री . विजयकुमार तुकाराम जाधव 
९२ श्री . युवराज विक्रम बेडसे 

____ श्री . राजेश सुर्यभान मोटे 
९४ श्री . वैजिनाथ दगडू ताटे 
९५ श्री. विजयकुमार दशरथ निगडे 

श्री . पद्माकर चिमाजी कदम 
____ श्री . रामनाथ महादेव पाटील 
___ श्री . प्रविण जगन्नाथ काळबागे 
९९ श्री . चंद्रकांत पांडुरंग राणे 
१०० श्री. शशिकांत रामभाऊ मुंबईकर 
१०१ श्रीमती निशा शंकर वाडकर 


मु . स्नेहसदन बिल्डिंग, प्रभुआळी, पनवेल . 
मु . टानंदबाग, ठाणानाका, पनवेल . 
मु . १, भाईजी अपा ., नित्यानंद मार्ग, पनवेल . 
मु. शिवाजीनगर नं . ०१, एसटी स्टॅन्ड बाजुला , पनवेल . 
मु . ७०२, नॅशनल प्लाझा , तक्का, पनवेल 
मु . एफ १० , कस्तुरी २, सीएचएस , तक्का, पनवेल . 
मु . घर नं . १६१३, तक्का, पनवेल . 
मु . पळस्पा, ता . पनवेल . 
मु . १७, अमित अपा., लाईन आळी, पनेवल . 
मु . गुलबिल सोसा., ठाणा , पनवेल . 
मु . ४०२ , पुस्करराज सोसायटी , लाईन आळी, पनवेल . 
मु . नंदनवन कॉम्लेक्स, पनवेल . 
मु . बी -१०९ , किनारा सोसायटी, बावन बंगला, पनवेल . 
मु . जलाराम निवास , पनवेल . 
मु. रिद्धी-सिद्धी सोसायटी, सी- १०१, १०२, पायोनिअर सोसायटी , पनवेल . 
मु . १०६, पटेल मोहल्ला , पनवेल. 
मु . सायली बंगला, चॅनल उपवनशेजारी , पनवेल . 
मु . मिडलक्लास हौ . सोसा., पनवेल . 
मु . बी./ ८, हर्षनिती हौ . सोसा., पनवेल . 
मन्नारी सोसा ., बी - ४०७, से.- १३ , खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . पीएल ५ बी / ०४/ ३, से. १४, खांदा कॉलनी, पनवेल. 
मु . पीएल ५ बी / १६ / ६, से. १० , श्रीगणेश अपार्टमेंट , खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . पीएल ५ बी /१८ , से. ९, खांदा कॉलनी , पनवेल . 
१२२ , नवोदय सोसा ., से. ७, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . एफ-९बी, से. ०८ , खांदा कॉलनी , पनवेल . 
मु . विश्वकिरण गृहनिर्माण , से. ०७, खांदा कॉलनी, पनवेल . 

मु . रूम नं . १८ , पवन सोसा ., से. ७, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
_ मु . विश्वकिरण सोसा ., से. ७, खांदा कॉलनी, पनवेल. 

मु . से. ७, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . से. ६, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . से. ७, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . से . १, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . से. १, खांदा कॉलनी, पनवेल . 
मु . से. ९, खांदा कॉलनी , पनवेल . 
मु . से. १, नवीन पनवेल , ता . पनवेल . 
मु . से. ९, नवीन पनवेल , ता . पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २१ , २०१७ / फाल्गुन ३०, शके १९३८ 


__ ( २ ) 


( ३ ) 


१०९ 


१०२ श्री . मोरेश्वर रामचंद्र चौधरी 
१०३ श्री . चार्ल्स जॉन फर्नाडिस 
१०४ श्री . जितेंद्र नागेंद्र तिवारी 
१०५ श्री. कोडरु कृ . श्रीनिवास 

श्री. जयेश चंद्रन के. वासू 

श्री . चंद्रप्रताप सरजु प्रजापती 
१०८ श्री . जयंत पांडुरंग भगत 

श्री . रघुनाथ पाऊस पाटील 
११० श्री . केसरीनाथ नथू नाईक 
१११ । श्रीम . सीमा राजकुमार पाटील 
११२ श्री. दौलत लक्ष्मण देशमुख 
११३ श्रीम. अमिता प्रदिप चौहान 
११४ श्री. सुभाष महादेव साठे 
११५ श्री . अजय काळुराम पाटील 
११६ श्री . सुचित कृष्णा पाटील 
११७ श्री. रोशन गोविंद म्हस्कर 
११८ श्री. अमता भालचंद्र म्हस्कर 

श्री . अमन अख्तर झफरुदीन 
श्री . सागर सावळा वानखेडे 
श्री. प्रशिक भगवान बिनेदार 

श्री . दादासाहेब सदाशिव जगताप 
१२३ श्री . पराग प्रभाकर कर्ले 
१२४ श्री . संतोष शांताराम घरत 
१२५ श्री . बाळकृष्ण सखाराम गायकवाड 
१२६ श्री . जनार्दन दामोदर थळी 
१२७ श्रीम . सुशिला जगदीश घरत 
१२८ श्री . महेंद्र शंकर ठाकूर 
१२९ श्री . अमित दशरथ रोकडे 
१३० श्री . प्रयोग चांगा भगत 
१३१ श्री . जयवंत शिवराम ठाकुर 

श्री . रविंद्र बाळकृष्ण भगत 
१३३ श्री. किशोर परशुराम मोरे 
१३४ श्री. गितांजली सुनिल रावते 
१३५ श्री. राज तुकाराम नाईक 
१३६ श्री. स्वप्नील एकनाथ गायकवाड 
१३७ श्री. चंद्रकांत धर्मा फडके 


मु . से. ८, नवीन पनवेल , ता . पनवेल . 
मु . से. ७, नवीन पनवेल , ता . पनवेल. 
मु . से. ८, नवीन पनवेल, ता . पनवेल . 
मु . से . २, नवीन पनवेल , ता . पनवेल . 
मु . से. १२ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल. 
मु . से. ४ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल . 
मु . से . १२, नवीन पनवेल , ता . पनवेल. 
मु . से. ६, नवीन पनवेल, ता . पनवेल . 
मु . से. ६, नवीन पनवेल , ता . पनवेल . 
मु . से. १९, नवीन पनवेल, ता. पनवेल . 
मु . से. १४, नवीन पनवेल, ता . पनवेल. 
मु . से . ५, नवीन पनवेल, ता. पनवेल . 
मु . गुळसुंदे, ता . पनवेल , ता . पनवेल . 
मु . तुराडे, ता. पनवेल . 
मु . सावळे , ता . पनवेल . 
रा. सावळे , ता . पनवेल . 
रा. सावळे , ता . पनवेल . 
से . ६, ता . पनवेल . 
से . १० , नवीन पनवेल . 
से . १२, नवीन पनवेल . 
से . सिडको कॉलनी, नवीन पनवेल . 
मु . १६ , नवीन पनवेल . 
मु . से . १३ , नवीन पनवेल . 
मु . १७, नवीन पनवेल . 
मु . १३, नवीन पनवेल . 
मु . १७, नवीन पनवेल. 
मु . १८ , नवीन पनवेल . 
मु . १८ , नवीन पनवेल . 
मु . से. १३ , नवीन पनवेल. 
मु . से . १५, नवीन पनवेल . 
मु . १४ , नवीन पनवेल . 
मु . से . १५ , नवीन पनवेल . 
मु . से. १६, नवीन पनवेल . 
मु . से . १३, नवीन पनवेल . 
मु . आसुडगांव, ता . पनवेल . 
मु . विहीघर , ता . पनवेल . 


१२२ 


M 


१३२ 


W 


سه 


للہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २१, २०१७ / फाल्गुन ३०, शके १९३८ 


कर 


१३८ श्री . अमित मोहन जाधव 
१३९ श्री . नरेंद्र दत्तात्रेय पाटील 
१४० 

श्री . परेश केशव गायकवाड 

श्री परेशान 
१४१ श्री . सचिन रघुनाथ वाघमारे 

श्रीम . संगिता प्रकाश कांडपाल 
१४३ श्री . चारुशिला कमलाकर घरत 
१४४ श्रीम. संध्या संतोष पवार 
१४५ श्री . सुशिलकुमार धोडू माळी 
१४६ श्री . महेश रघुनाथ सरदेसाई 
१४७ श्री . दर्शन केशव ठाकुर 
१४८ श्रीम . इंदुमती नारायदास ठक्कर 
१४९ श्रीम . मेघा अजय कोळी 
१५० श्री . शैलेंद्र पाटील 
१५१ श्रीम . प्रेमा संजय भोपी 
१५२ श्री . भार्गव रामदास ठाकुर 
१५३ श्री . राजश्री भिमराव पोवार 

श्री . केदार तुकाराम माने 
१५५ श्री. सिध्दार्थ रामचंद्र वाघपंजे 

श्री . स्वाती राजेश माळी 
१५७ श्री . मोहसिन शमसुद्दीन मारुफ 

श्री. जितेंद्र मधुकर बोरनारे 
___ श्री . अनिरुध्द आनंद कांबळे 

श्री . दिलिप मुकनमल सिंघवी 
१६१ श्री . शुभांगी हेमंत जंगम 

श्री . निलेश सावळाराम म्हात्रे 
१६३ श्री . पुरषोत्तम सदाशिव फुले 
१६४ श्री . कृष्णा शांताराम गायकर 
१६५ श्री . बबन लक्ष्मण बडगुजर 


मु . सुकापुर , ता . पनवेल . 
मु . सुकापुर , ता . पनवेल. 
मु .विचुंबे , ता . पनवेल . 
मु . ओएनजीसी, ता . पनवेल . 
से . ११, ता . पनवेल . 
से . १५, ता . पनवेल . 
मु . नेरे , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
मु . निळकंठ प्रस्टीज , ता . पनवेल . 
मु . स्वामी निलानंद मार्ग, पनवेल. 
मु . न्हावा, ता . पनवेल. 
मु . बंदर रोड, एम्प्लॉयमेंट ऑफिससमोर , पनवेल. 
मु . स. ०९ , पनवेल . 
मु . १४, नवीन पनवेल . 
मु . खांदा कॉलनी , नवीन पनवेल . 
मु . कल्पतरु, मार्केट यार्ड , पनवेल. 
मु . मारोती सदन खांदा कॉलनी , पनवेल . 
मु . ठाणा नाका , पनवेल . 
मु . पळस्पे, ता . पनवेल . 
मु . स्वामी निलानंद मार्ग, पनवेल . 
मु . स्वप्नरेखा को ऑप हौ . सो , पनवेल . 
मु . टिळकरोड पनवेल . 
मु . तक्का रोड , पनवेल शहर , 
मु . मिडलक्लास सोसा, पनवेल . 
मु . से. ०५ , नवीन पनवेल . 
मु . बामणडोंगरी, ता. पनवेल. 
मिडलक्लास सोसा, पनवेल . 
मु . केवाळे , पो. मारबे, पनवेल . 
मु . नवीन पनवेल . 


१६२ 


अलिबाग , 
दिनांक १८ मार्च २०१७. 


शीतल तेली - उगले , 
जिल्हादंडाधिकारी , 
रायगड- अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


